मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेकरिता केंद्र 
शासनाकडून राज्यांना भांडवली 
गुंतवणुकीसाठी विशेष सहाय्य योजनेंतर्गत 
बिनव्याजी कर्जासाठी नवीन लेखाशीर्ष 
निर्माण करण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
ग्रामविकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः मुग्रायो-२०२२/प्र.क्र.४३७/बांधकाम-४ 
५वा मजला, बांधकाम भवन, २५ मर्झबान पथ, 
फोर्ट, मंत्रालय, मुंबई - ४०० ००१ 
तारीख: २३ नोव्हेंबर, २०२२ 


वाचा: 
१) शासन निर्णय, ग्राम विकास विभाग क्रमांकः ग्रासयो-२०१५/प्र.क्र.१२/योजना-९, दिनांक 
२८ ऑक्टोबर, २०१५. 
२) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१, मुंबई यांचे कार्यालयाचे पत्र क्रमांकः 
ख.वि./चा-१/ग्रा.वि.वि.ज.सं.वि./यू ओआर-१०५/२०२२-२३/ दिनांक निरंक. 


प्रस्तावना : 


महाराष्ट्र राज्यातील न जोडलेल्या वाड्या-वस्त्या जोडण्यासाठी व ग्रामीण भागातील 
दुरावस्था झालेल्या रस्त्यांची CoA करण्यासाठी राज्यात मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना दिनांक 
२८ ऑक्टोबर, २०१५ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये सुरू करण्यात आळेली आहे. मुख्यमंत्री ग्राम 
सडक योजनेकरिता केंद्र शासनाकडून राज्यांना भांडवली खर्चासाठी विशेष सहाय्य योजनेंतर्गत 
प्राप्त होणारे बीनव्याजी कर्ज उपलब्ध करून घेण्यासाठी नवीन ळेखाशीर्ष निर्माण करण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय: 

मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेकरिता केंद्र शासनाकडून राज्यांना भांडवली 
गुंतवणुकीसाठी विशेष सहाय्य योजनेंतर्गत बीनव्याजी कर्जासाठी पुढीलप्रमाणे लेखाशीर्ष निर्माण 
करण्यास शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. 


मराठी लेखाशीर्ष इंग्रजी लेखाशीर्ष 
मागणी क्र. एल-०७ Demand No. L-07 
५०५४, मार्ग व पूल यावरील भांडवली खर्च 5054, Capital Outlay on Roads and 
Bridges 
०४, जिल्हा व इतर मार्ग 04, Districts and Other Roads 
330, रस्त्यांची बांधकामे 337, Road Works 


शासन निर्णय क्रमांकः मुग्रायो-२०२२/प्र.क्र.४३७/बांधकाम-४ 


मराठी लेखाशीर्ष इंग्रजी लेखाशीर्ष 

(०३) केद्र शासनाकडून राज्यांना भांडवली (03) Interest free loan from the Central 

गुंतवणुकीसाठी विशेष सहाय्य योजनेंतर्गत Government to the States under special 
assistance scheme for capital investment 

बिनव्याजी कर्ज 

(03) (०१), मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना (केद्र (03) (01), Mukhya Mantri Gram Sadak 

हिस्सा १०० %) (कार्यक्रम) Yojana (Central Share 100%) (Scheme) 

(५०५४ ५४११) (5054 5411) 

५३, मोठी बांधकामे 53, Major Works 

०२. सदरचा झासन निर्णय हा महालेखापाल, महाराष्ट्र-१, मुंबई यांच्या उक्त वाचा 


मधील अनुक्रमांक २ येथील पत्र तसेच नियोजन विभागाच्या अनौ.संदर्भ क्रमांक ६३/१४४४, दिनांक 
०६ ऑक्टोबर, २०२२, अनौ.संदर्भ क्रमांक ९३/१४४४, दिनांक १६ नोव्हेंबर, २०२२ व वित्त 
विभागाच्या अनौ.संदर्भ क्रमांक ५८१/व्यय-१५, दिनांक २१ ऑक्टोबर, २०२२ अन्वये प्राप्त झालेल्या 
मान्यतेने व सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 

सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक २०२२११२३१६५३५३२३२० असा 
आहे. हा आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by KALU GONYA VALVI 
६, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 


DN: c=IN, 

ou=COOPERATION MARKETING AND TEXTILE DEPARTMENT, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=714701fc3db9c38a46f4cd82e1e450b5 1a9e92eede8c3 
23934f82edb538d3b20, 


pseudonym=C66B420751C8769D652257224AF3DC28B2BA4FF 
Ny 

VA \ | V | serialNumber=8C5D0F275C3D9A21DBO7FECF7919C2D83796E8 
8930D62D44E7A4A6D4CBEE7EOE, cn=KALU GONYA VALVI 
Date: 2022.11.23 17:50:28 +05'30' 


(का. गो. वळवी) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 

१. महालेखापाल, महाराष्ट्र १ (लेखा व अनुज्ञेयता)/(लेखापरिक्षा), मुंबई/नागपूर. 
२. जिल्हाधिकारी, सर्व. 
३. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, सर्व. 
४. खाजगी सचिव, मा. मंत्री (ग्रा.वि.), मंत्रालय, मुंबई-३२. 
५. मुख्य अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.), महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, पुणे. 
६. मा.अ.मु.स. (ग्रा.वि. व O27), ग्राम विकास विभाग, यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
७. मा.सचिव, (मु.मं.ग्रा.स.यो.), ग्राम विकास विभाग, यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
८. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 
९. निवासी लेखाधिकारी, मुंबई. 
१०. जिल्हा कोषागार अधिकारी, सर्व. 
११. अधीक्षक अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.), महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, सर्व विभाग. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुग्रायो-२०२२/प्र.क्र.४३७/बांधकाम-४ 


१२. कार्यकारी अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.), महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, सर्व जिल्हे. 

१३. उप सचिव, वित्त विभाग (व्यय-१५/अर्थ-१७), मंत्रालय, मुंबई. 

१४. उप सचिव (कार्यासन १४४४/१४११), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१५. उप सचिव (आस्थापना/रोखशाखा/वित्त-१ व वित्त-७, ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई. 

१६. निवड नस्ती (कार्यासन बांधकाम-४), ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


